अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, बुलडाणा व त्यांच्या अधिपत्याखालील ३ 
विभाग व उपविभाग या कार्यालयाच्या नियत 
अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२१ ते 
दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन शुध्दिपत्रक क्र.- मुदतवाढ -२०२१/८६४/प्र.क्र.२१२/मोप्र-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १८/०७/२०२२ 


संदर्भ - १) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ २०२१/८६४/प्र.क्र.२१२/ 
मोप्र-२, दि.१९/०४/२०२२ 


संदर्भीय शासन निर्णयात अनुक्रमांक ३.४ येथे नमुद “लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण उपविभाग 
क्र.२ खामगाव” याऐवजी “लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र. २ खामगाव” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दिपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०७१८१६०५४३३१२७ 
असा आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Abhay Kesh 


Abhay Keshaorao Senn aac 


it, postalCode=400032, st=Mahi 0 
2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b004 1f388e5£39746 


Yedsikar 0 
(अभय येडसीकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत-सहपत्रासह- 
१) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 
२) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरीक्षा) नागपूर, 
३) वित्त विभाग, व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई, 
४) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर 
५) अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा 
६) कार्यकारी अभियंता, खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग, देऊळगाव राजा. 
) 
) 
) 


७) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, खामगाव 
८) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव 
९) मोप्र-(२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


